अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने दिलेली नियुक्ती 
नाकारल्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-११२१/प्र.क्र. ४०/का. १४२७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-१५जुले, २०२२ 


संदर्भ :- १) नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दि. १४ सप्टेंबर, २०२१ चे आदेश. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही १०८७/ ११३१/प्र.क.११-८९/बारा, 


दि. ३०/०४/१९९१ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१/०४/२०१० 


शासन आदेठा - 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचाल, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना "सहसंचालक, गट-अ" संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली 
होती. सदर आदेशामधील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने संदर्भ 
क्र. २ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार त्यांची नांवे पदोन्नती 
आदेशातून रद्द करण्यात येत आहेत:- 


उपसंचालकांचे नांव सद्याची पदस्थापना । महसूल विभाग | प्रस्तावित शेरा 
वाटप नियमावली- | पदस्थापना 
२०२१ नुसार वाटप 
केलेला महसुली 
विभाग 
श्री. प्र.कौ.पाटील, जिल्हा निय औरंगाबाद उपायुक्त, पदोन्नती 
अधिकारी, जळगाव मानव विकास | नाकारली 
आयुक्तालय, 
औरंगाबाद 
श्रीमती स.शां.यादव, जिल्हा नियोजन | कोकण-२ सहसंचालक, | पदोन्नती 
अधिकारी, सांगली, (इ.आ.सं.के) | नाकारली 
अर्थ व 
सांख्यिकी 
संचालनालय, 
मुख्य 
कार्यालय, मुंबई 
2. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली असल्याने जर त्यांना 


आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला असेल तर वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्र. वेतन- 
११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि. १ एप्रिल, २०१० मधील तरतूदीनुसार उचित कार्यवाही अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांचे स्तरावरुन करण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोनि-११२१/प्र.क्र. ४०/का.१४२७ 


यः 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१८११३७३१६६१६ असा आहे. हा BAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A  -0 


द 
9 
८; 
९ 


१५ 


ae 


१६. 


१७. 


१८ 


२०. 
२१. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
P RA KAS H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f90259e87b096080 1 edc01f522 14ff1 b58c7e3c653fb93befS56f 
b92941b9d7, 
pseudonym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491, 
BA BA N RAO G H A DG E serialNumber=77E 1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767189322F02 


B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2022.07.18 11:39:55 +05'30' 


(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 


आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद/पुणे. 


. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद/पुणे. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.-१२, का.-१६ बो, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


.सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 


कार्यालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 
उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई/ 
नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 


OST अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
१९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे/ औरंगाबाद/ 
जळगाव/सांगली. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (का. १४२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


